मा. न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्याकरिता Digital Signature Certificate 
with USB Tokens खरेदी करण्याकरिता 
रु.४९,९०,५३५/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र. २४/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. Spl/Comp/298/2023, दिनांक २७.०३.२०२३. 
2) विभागाच्या दिनांक २०.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


मा. न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरिता Digital Signature Certificate with USB 
Tokens खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
दिनांक २०.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने मा. न्यायिक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरिता Digital Signature Certificate with USB Tokens खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 

मा. न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरिता Digital Signature Certificate with USB 
Tokens खरेदी करण्याकरिता रु.४९,९०,५३५/- (अक्षरी रुपये एकोनपन्नास लक्ष नव्वद हजार पाचऱो 
पस्तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


ap मा. न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकरिता DSC USB Tokens खरेदीचा तपञीील 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र. २४/का. ७ 


Sr. Particulars Quantity Unit Cost GST @9¢2% | Unit Cost Total Cost 
No. without GST in including | (including GST) 
Rs. 
DSC USB Token to be created with validity of 3 years 
¥ Regular 2343 9,884.88 ३०५.२८ २,००१.२७ ४,७०८,९८८.३१ 
Appointed Judicial 
Officers 
2  |Judicial Officers | १,६९५.९९ ३०५.२८ २,००१.२७ २००,१२६.८२ 
appointed in near 
future 
(Approximately) 
88,08,994.93 
DSC USB Token to be created with validity of 9 year 
3  |Judicial Officers i 4,000,00 420,00 9,920.00 ६६,०८०.०० 
appointed on 
Adhoc basis after 
retirement 
% |Judicial Officers 93 4,000.00 420,00 9,920.00 944,380.00 
who are Due for 
superannuation 
within one year 
८१,४२०.०० 
Grand Total 88,80,434.93/- 
3. सदर संगणक सामग्री खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८. २०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


8. 


याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा “मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, (00) १०२-उच्च न्यायालय, (03) 
अपील शाखा, (०३) (०१) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) (२०१४ ००९२)” या लेखाशीर्षातील १७-संगणक 
खर्च” या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र. क्र. २४/का. ७ 


ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०७१५०२४८५५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

N A N D K | S H O R 2.5.4.20=8e6e6ef027afaf311b73f55b93d66802F 
7572a95024328e2d647f7ef65a9432a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LA | | U M O R F serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A9 
3A468B42FD9B82A0B40FBCADEA 1F0C509379C 

C, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 

Date: 2023.08.07 15:05:06 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. AR) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
3. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

Gi 

- 


& 


es 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, FEA वांच्छा रोड, के. 
सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
qo. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला SUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-४, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती/का. ७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


